उपजिल्हा रुग्णालय, पनवेल जि.रायगड या 
कार्यालयाकरीता “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” घोषित करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आसंअ २०२२/ प्र. क्र. १६९/आ- 331 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : १५ जुले , २०२२ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/ प्र. क्र. ४० (भाग-२) /आरोग्य ३, दिनांक २३.०५. 
२०१८ 
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/कक्ष३/टे७/उपजिरु पनवेळ आहरण व संवितरण/नस्ती क्र.५५/४५६१-५६२ / 
/२२, दिनांक २८.०३.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


उपजिल्हा रुग्णालय, पनवेल जि.रायगड या कार्यालयाकरीता “आहरण व संवितरण 


अधिकारी” घोषित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय 


घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम क्रमांक १५६ मधील तरतूदीनुसार 


उपजिल्हा रुग्णालय, पनवेळ जि.रायगड या कार्यालयाकरीता "प्रशासकीय अधिकारी" यांना 


“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


१२४/२२/कोषा.प्रशा-५, दिनांक १३.०६.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आसंअ २०२२/ प्र. क्र. १६९/आ 337 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१४१२५४१२२०१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK Digitally signed by 
DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
N IVARTTI Date: 2022.07.15 15:22:33 
KENDRE +05'30' 
(दी. नि. केंद्रे) 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
. संचालक (१), आरोग्य सेवा, मुंबई 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

. जिल्हा area चिकित्सक, रायगड 

. वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, पनवेल जि. रायगड 

. वित्त विभाग (विनियम कार्यासन), मंत्राळय, मुंबई 

९. 


अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवड नस्ती (आरोग्य ३३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


